चंद्रपूर जिल्हयातील दारुबंदीचा सर्वकष 
विचारविनिमय, अभ्यास करुन शासनास शिफारस 
करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीस 
अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमआयएस-०८२०/प्र.क्र.१०२/राउशु-३ 
मंत्रालय (विस्तार), ५ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एमआयएस-०८२०/प्र.क्र.१०२/राउश्यु-३, 
दि.१२.०१.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


चंद्रपूर जिल्हयात दि.०१.०४.२०१५ पासून लागू करण्यात आलेल्या दारुबंदीचा सर्वकष 
विचारविनिमय, अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी वाचा येथील दि.१२.०१.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीने आपला 
अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर करण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. सदर 
उच्चस्तरीय समितीने, कामकाज पूर्ण करण्यासाठी व शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी 
दि.०७.०३.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केळी आहे. याअनुषंगाने, सदर उच्चस्तरीय 
समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणंय निर्णय :- 


चंद्रपूर जिल्हयात दि.०१.०४.२०१५ पासून लागू करण्यात आलेल्या दारुबंदीचा सर्वकष 
विचारविनिमय, अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
उच्चस्तरीय समितीळा आपला अहवाळ शासनास सादर करण्यासाठी दि.०७.०३.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१२१५१४२०७६२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUDHAKAR ५-॥-॥ || आ ocean fat HONE DEPARTMENT, 


|Code=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3e782c1 e59acd749fc48c69 1 d7a8c477d6ac39c 1 904204F442b52d72 


94 
YA DAV 848867, cn=SUDHAKAR SHAHAJI YADAV 
'30' 


Date: 2021.02.1215:26:05 +05'30' 


(सु.श.यादव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०८२०/प्र.क्र.१०२/राउशु-३ 


२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

५. मा.उपसभापती यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई, 

६. मा.उपाध्यक्ष यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

७. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. मा.राज्यमंत्री (RSA) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. प्रधान सचिव Sa) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१४. समितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य, (आयुक्‍त, राउशु यांचेमार्फत) 

१५. विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर विभाग, नागपूर, 

१६. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, चंद्रपूर. 

१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


